मुंबई मेट्रो-७ (अंधेरी (पूर्वी - दहिसर (पूर्वी) 
प्रकल्पातील राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज 
सहाय्य मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० मार्च, २०२२. 


पहा :- 

१. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११४/नवि-७, दिनांक १७ ऑक्टोबर,२०१५. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१४८/भाग-४/नवि-७, दि.२६ मार्च, २०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७ दि. १८ मार्च, २०२०. 

५. शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७, दिनांक २७ मार्च, २०२०. 

शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ दिनांक: २६ मार्च, २०२१. 

७. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. २४ जून, २०२१. 


AN 


>£ 


aa) 


प्रस्तावना : 


मुंबई मेट्रो लाईन-७ (अंधेरी (पूर्वा -दहिसर (पूर्व) या उन्नत मेट्रो प्रकल्पास राज्य मंत्रीमंडळाने 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक १७/१०/२०१५ 
अन्वये सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पामधीळ राज्य 
शासनाच्या समभाग स्वरुपातील रू. २३२० कोटी चा हिस्सा राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई महानगर प्रदे 
विकास प्राधिकरणाने वहन करावयाचा आहे. सदर प्रकल्पावरील केंद्र शासनाच्या करांच्या ५०% 
खर्चासाठी रु.३०२.५० कोटी आणि राज्यस्तरीय/स्थानिक करावरील खर्चासाठी रु.४३१.०० कोटी असे 
रु. ७३३.५० कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला द्यावयाचे आहेत. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडील यापूर्वी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या मेट्रो २अ, २ब, ४,५, ६, ७, UA Te यासर्व 
प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर दुय्यम कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई महानगर Wear 
विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. सदर प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हल्पमेंट बँक व न्यु डेव्हल्पमेंट बँक 
या बाह्य वित्तिय संस्थांचे मुख्य कर्ज घेण्यात आळे असून सदर मुख्य कर्जाची परतफेड मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. 

मुंबई मेट्रो लाईन-७ Bead) -दहिसर(पूर्व) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला सन २०१८-१९ मध्ये रु.३० कोटी, सन २०१९-२० मध्ये रु.७५ कोटी व सन २०२०-२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 


मध्ये रु.३६.५६ कोटी असा एकूण रु. १४१.५६ कोटी निधी राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज म्हणून वितरीत 
करण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो-७ प्रकल्पासाठी चालू वित्तिय वर्ष सन २०२१-२२ मध्ये राज्य शासनाचे 
दुय्यम कर्ज सहाय्य या प्रयोजनाकरिता रु.२५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली 
आहे. उक्त मंजूर तरतूद रु.२५ कोटी मुंबई मेट्रो-७9 प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१, मुंबई मेट्रो लाईन-७ (अंधेरी (पूर्वा -दहिसर (पूर्वी) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य 
शासनाकडून दुय्यम कर्ज म्हणून रु.२५,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतकी 
रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे, ६०, इतर नगर विकास 
योजना, Io सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०४) मुंबई मेट्रो लाईन- 
७ प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५- कर्जे व 
आगाऊ रक्कमा सांकेतांक क्रमांक (६२१७०८४१)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या 
रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या 
खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- 39 कार्यासनाने करावी. 


४. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलली उपरोक्त रु.२५ कोटी रक्‍कम 
मुंबई मुंबई मेट्रो लाईन-७ (अंधेरी (पूर्वी -दहिसर (पूवी) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर यावरील खर्चासाठी असल्याने सदर रकमेचा 
विनियोग अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 


५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम रु.२५ कोटी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या मुख्य 
कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 


६. सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

9. मुंबई मेट्रो लाईन-७ (अंधेरी (पूर्वी -दहिसर (पूर्व) प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व 
राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य 
शासन व केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 


९. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्यश्ञासनामार्फत केंद्रीय व राज्यस्तरीय/ 
स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


१०. राज्यश्ञासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यज्ञासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 


१२. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत झादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महात्रद्ण आज्ञावळीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो-9 प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.१४१.५६ कोटी इतका निधी 


दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे :- 


अनु. दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या । एकूण वितरीत निधी 
क्र. (रु.कोटी) संस्थेचे नाव (रु.कोटी) 
शिळा र २६.०३.२०१९ ३०.०० राज्य शासन ३०.०० 

२. | १८.०३.२०२० ४५.०० राज्य शासन ७५.०० 

३. | २७.०३.२०२० ३०.०० राज्य शासन १०५.०० 

४. | २६.०३.२०२१ ३६.५६ राज्य शासन १४१.५६ 

५. | सदरचे वितरण २५.०० राज्य शासन 966.48 


१४. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
दि. २४ जून, २०२१ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 

१५. सदर निधी वितरण आदेडा नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/का.१४४४ 
दि.०४/०२/२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१/व्यय-३ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 


१६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१०१०११५४७२२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


a डा Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
V ij ay Ka ro h ari DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
C . MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
Chaudhari DETRIMENT 
Date: 2022.03.10 13:08:19 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा 


व. 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४. मा. मंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

११. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

१६. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

१७. उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
१९. रोख शाखा (५ प्रती), 

२०. निवड नस्ती, नवि-७. 


— —- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ दि. १० मार्च, २०२२ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-७ अंधेरी (पूर्व - दहिसर(पूर्व या 
प्रकल्पासाठी सन २०२१-२२ मध्ये रु.२५.०० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


विवरण 


संस्थेचे नांव 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 
कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 


कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


माहिती 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 

मुंबई-४०० ०५१ 

अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- ४१/व्यय-३ 
दिनांक ०३/०३/२०२२ 


रु.७३३.५० कोटी 


सन २०१८-१९ रु.३० कोटी 
सन २०१९-२० रु.४५ कोटी 
सन २०२०-२१ रु. ३६.५६ कोटी 


रु. २५.०० कोटी 


एका हप्त्यात 
रु.२५.०० कोटी 


मुख्य कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर दुय्यम 
कर्जाची परतफेड सन २०४४ मध्ये सूरु 
होईल. त्यानंतर सदर दुय्यम कर्जाची 
वसूली एका हप्त्यात होणे अपेक्षित आहे. 
कालावधी निश्चित करण्यात येईल 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhi 
Karbhari Chaudhari, C = IN, S 
harashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.03.10 13:08:32 +0: 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७ 


qo. कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 
(Moratorium Period) 

११. कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 

१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 

१३. कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 

१४. व्याज दर 

१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रैमासिक/सहामाही इत्यादी 

१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 

२१. शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


नाही 
सन २०४७ 


सन २०४७ 
सन २०४७ 
बिनव्याजी कर्ज 
लागू नाही. 


लागू नाही. 


मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर 
विकासासाठी कर्जे, ६०, इतर नगर विकास 
योजना, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०४) 
मुंबई मेट्रो लाईन-७ प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर wear विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५- कर्जे व 
आगाऊ रक्कमा सांकेतांक क्रमांक 
(६२१७०८४१) 

नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- 9१०१००२३०१ 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 

DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT 

Date: 2022.03.10 13:08:42 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


RRKEKEKKKKKE 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


